PFMS प्रणाळी अंतर्गत “केंद्र शासनाकडून 
राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 
योजना” या योजनेचा केंद्र शासनाचा निधी सदर 
योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमव्हिडी ०४२३/प्र.क्र.१२६/परि.-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २८ मार्च, २०२४. 


वाचा- 
१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. २३/०३/२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रश्‍ञा-४, दि. ०१/०७/२०२१. 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी ०४२३/प्र.क्र. १२३/परि.-४, दि. १६/०२/२०२४. 
४. वित्त विभाग अ.शा.क्रमांक- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ, दि. ०५/०४/२०२२. 
५. गृह विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१५.०३.२०२४. 


प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ वरील आदेशान्वये 
केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी Public Finance Management system (PFMS) द्वारे वितरीत 
करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त 
विभागाने संदर्भ क्र. २ वरील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी 
PFMS चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. 
२. त्यानुसार गृह (परिवहन) विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र. 
३ वरील शासन निर्णयान्वये, केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक 
करण्यात आली असून Single Nodal Agency (SNA) खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, 
मुंबई येथे उघडण्यात आले आहे. 
३. आता, केंद्र शासनाच्या दि. २३/३/२०२१ च्या पत्रातील निर्देशानुसार सन २०२३-२४ या 
अर्थिक वर्षा मध्ये BEAMS प्रणालीवरील निधी PFMS अंतर्गत SNA खात्यावर जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष 
सहाय्य योजना” अंतर्गत केंद्रशासनाकडून रु.२०.७९ कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार वित्त 
विभागाने बिम्स प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी SNA खात्यामध्ये जमा करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०४२३/प्र.क्र.१२६/परि.-४ 


शासन निर्णय:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचा निधी ?॥/॥७ प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र 
शासनाच्या निदेशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून BEAMS 
प्रणालीवरील एकूण रु. २०.७९ कोटी इतका निधी 7५७ अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये 
बिनशुर्तपणे जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरची मान्यता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तसेच 
PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या निधीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे असून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


(रक्‍कम रुपयात) 
लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत । 5५७ खात्यावर जमा 
तरतूद करावयाची रक्‍कम 
मागणी क्र. बी-१०, (०१)(०१) राज्यांना | ५१-मोटार वाहने १००० २०,७९,००,०००/- 
भांडवळी गुंतवणुकीसाठी विशेष 
सहाय्य योजना (योजना भाग-२) (केंद्र 
हिस्सा १०० %) (०१ केंद्र 
शासकनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 
योजनेतंर्गत विनव्याजी कर्ज 
(५०५५ ००५६) 
एकूण २०,७९,००,०००/- 
३. “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशोष सहाय्य योजना” या 
योजनेसाठी SNA खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 
खात्याचे नाव “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” 
बॅकेचे नाव बॅक ऑफ महाराष्ट्र 
शाखा मंत्रालय 
IFSC Code MAHB00093Z2¢ 
बँक खाते क्रमांक ६०४८०४२६१५८ 


४. सदर रक्कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष 
अधिकारी/अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव/सह 
सचिव (रोख शाखा), TE विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.- ४ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार बीम्स प्रणाळीवर वितरीत 
केलेल्या निधीतून खर्च करण्यास वित्त विभाग, अनौसं क्र.२७६/२०२४/व्यय-८, दि.२८.०३.२०२४ 
रोजी दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०४२३/प्र.क्र.१२६/परि.-४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२८१८३५५६८३२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 


DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 

BHARAT Dennen 

2. \dedcaf1e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1866f45a6 

b130031dd33559, postalCode=400032, st=Maharasht! 
RAM C H A N D RA LA N G H | jalNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B3874039 

11C9F82C1 EBF9BE2AB089, BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 

Date: 2024.03.28 18:46:14 +05'30° 

(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३. अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कक्ष अधिकारी अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी, व्यय-८/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती परि.-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


